श्री. गणेश व्याघ्रेर जोशी, सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
मुंबई (पूर्व) यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्ती बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०७२४/प्र.क्र.१७८/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा : - परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र- पआका /का.८(२)/श्री.गणेश जोशी/सहाप्रापअ/स्वेच्छा 
से.नि./२०२४/जा.क्र.७२२७,दि.२१.०६.२०२४. 


शासन आदेशा : - 

श्री. गणेशा व्याघ्रेश्वर जोशी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
मुंबई (पूर्व) यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (१) मधील तरतुदीनुसार 
दि.२९.०५.२०२४ रोजी दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्विकारुन त्यांनी विनंती केल्यानुसार 
त्यांना दि.२८.०८.२०२४ (म.नं.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. श्री. गणेश व्याघ्रेश्वर जोशी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची 
विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. तसेच त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे 
शिल्लक असल्यास ते त्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या देय रकमांमधून विहित पद्धतीने वसूल करण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


3: सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८११२९४३०७२९ असा आहे. हा शासन आदेशा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL ४॥४॥॥१॥० > 
APATE or 


y SUNIL BABURAO APATE 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
24f38ac95f09eaa0a 1 4560224a1a78a80f8b940775fc013021 
ashtra, 
'23D249DF451DF3C8D235CDD7E9111 
n=SUNIL BABURAO APATE 
30! 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. गणेश व्याघ्रेश्वर जोशी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,मुंबई 


(पूर्व) (परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेमार्फत) 


शासन Beal क्रमांकः एमव्हीडी-०७२४/प्र.क्र.१७८/परि-४ 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. सह परिवहन आयुक्त (प्रशासन/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती (परिवहन-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


